संदर्भ:- 


शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : HTED-2808§(99)/8/2028/96 102 §-MHT-(HE-8) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४ 


१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. HTED- 


२९०६६(११/१२/२०२४/८११२१२- ॥॥ना-(--४),दिनांक १५.०७.२०२४. 


२) याचिका क्र. ५०९३/२०२४ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक 
०८.०४.२०२४ रोजीचे आदेशा . 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (छ) व त्याखालील 
परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार, संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णय दिनांक १५.०७.२०२४ 
अन्वये, त्यामध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद 
संस्था/महाविद्यालये यांना अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील अ. क्र. २२ येथील - 
अ.क्र. क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे विद्याशाखा 
नांव 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
२२. | २२. | चैतन्य विद्यापीठ, मराठी महापालिका | १) बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.)-(०-१२०) 


शाळा, Ch रोड, भांडुप ( प.), मुंबई . 
४०० ०७८. 

देवी महालक्ष्मी कला, विज्ञान आणि 
वाणिज्य महाविद्यालय, सर्व्हे १०८, 
म्हसकळ, पोस्ट. टिटवाळा, ता. 
कल्याण, जि. ठाणे. 


२ बॅचलर ऑफ कॉमर्स (अकांउटिंग अन्ड 
फायनान्स) -(०-६०) 

३) बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी. कॉम्प्युटर 
सायन्स)-(०-६०) 

४ बॅचलर ऑफ सायन्स (इन्फोरमेशन 
टेक्नॉलॉजी) (बी.एस्सी. आय.टी)-(०-६०) 

५) बी.एस्सी. (सि. एल.एस.)-(०-६०) 


याऐवजी 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 §(99)/8/2028/9¢ 906 §-MHT-(HE-¥) 


अ.क्र. क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे विद्याशाखा 
नांव 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
२२. | २२. | चैतन्य विद्यापीठ, मराठी महापालिका | १ बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.)-(०-१२०) 
शाळा, Ch रोड, भांडुप ( प.), मुंबई . | 2) बॅचलर ऑफ कॉमर्स (अकांउटिंग अँन्ड 
४०० ०७८. फायनान्स) -(0-§ 0) 
देवी महालक्ष्मी कला, विज्ञान आणि | 3) बॅचळर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी. 
वाणिज्य महाविद्यालय, सर्व्हे १०८, | कॉम्प्युटर सायन्स)-(०-६०) 
म्हसकळ, पोस्ट. टिटवाळा, ता. | ४ बॅचळर ऑफ सायन्स (इन्फोरमेठन 
कल्याण, जि. ठाणे टेक्नॉलॉजी) (बी.एस्सी. आय.टी)-(०-६०) 
५) बी.एस्सी. (सि. एल.एस.)-(०-६०) 
(याचिका क्र. ५०९३/२०२४ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालयाने दिनांक ०८.०४.२०२४ रोजी 
दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार सदर 
न्यायालयीन प्रकरणी होणाऱ्या आदेझाच्या 
अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.) 
असे वाचावे. 
३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सकेतांक २०२४०९२४१२०१०१४००८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


N SGM _८ ०८ wW AN 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


Go 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.09.24 12:02:32 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुबई. 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुबई. 

कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 

संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 


) निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


